RNI No. MAHBIL / 2009 / ३37831 


ENTRE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ७ , अंक ९९ ] 


गुरुवार , ऑगस्ट १२ , २०२१ / श्रावण २१ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक २२६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय परिसर , ९वा मजला , लोकमान्य टिळक मार्ग , 
मुंबई ४०० ००१ , दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यवसायी अधिनियम , १ ९ ६१ . 

क्रमांक मुदत -०३२१ / प्र . क्र . ३३ / अधिनियम . - ज्याअर्थी , शासन अधिसूचना क्र . मभाऔ -१२१५ / प्र . क्र . ८८ / अधिनियम , 
दिनांक ८ मार्च २०१६ अन्वये महाराष्ट्र भारतीय औषध परिषद घटीत करण्यात आली आहे व उक्त परिषदेची ५ वर्षांची 

मुदत 
दिनांक ७ मार्च २०२१ रोजी संपुष्टात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कोविड -१ ९ या साथरोगाच्या प्रादुर्भावामुळे परिषदेच्या नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायींची माहिती आणि कागदपत्रे 
संकलित करण्याचे कार्य ऑनलाईन नुतनीकरण प्रक्रियेच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यासाठी व परिषदेची मतदार यादी अद्यावत करण्यासाठी 
परिषदेला मुदतवाढ देण्याची विनंती परिषदेने दिनांक ४ मार्च २०२१ च्या पत्रान्वये शासनास केली आहे ; 

आणि त्याअर्थी , शासन , महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यवसाय अधिनिमय , १ ९ ६१ मधील कलम ५ च्या पोट - कलम ( ६ ) खालील 
तरतुदीनुसार परिषदेला या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीच्या दिनांकापर्यंत मुदतवाढ देत आहे व त्यानंतर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
पोट - कलम ( ३ ) खालील तरतुदीनुसार परिषदेचे सर्व अधिकार वापरासाठी व परिषदेची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी नवीन परिषद गठित 
होईपर्यंत , शासन , संचालक आयुष महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांची परिषदेवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . यानुसार प्रशासकांनी उक्त 
अधिनियमात नमुद तरतुदीनुसार परिषदेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देशही देण्यात येत 
आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दौलत देसाई , 
शासनाचे सहसचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब - २२६-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


